महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) या 
संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावरील of अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४२२/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा . १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक २३.०२.२०१८ 
३. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक ०२.०५.२०१८ 
४. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२२/आस्था-अ/१०५/४५१७, 
दिनांक ०९.११.२०२१ 
५. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३3०२/आठ,दिनांक २९.०२.२०१६. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८दिनांक २२.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७ दिनांक २३.०२.२०१८ व दिनांक 02.04.209¢ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या 
पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या दिनांक २७.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण MARA पूर्ण करणाऱ्या व झासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन 
कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त वाचा येथे 
नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७ दिनांक २३.०२.२०१८ व दिनांक ०२.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निणयान्वये महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये 
नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात 
येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२२/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या सेवापुस्तकात 
याची नोंद घेण्यात यावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०९३०१२१०१८४०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शता 


DEEPAK 00) 
SHELAR cae Ue ta 
(दीपक ater ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
सर्व शिक्षण संचालक 


) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), HERTS 9/2, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


AN A) 


ioe 


o~ 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत 
निवडनस्ती. 


4 


SG © 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२२/प्र.क्र.१९९/प्रशा-२ 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२२/प्र.क्र.१९९ /प्रशा-२, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२२ सोबतचे Venda 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नांव शासन सेवेत नियुक्तीच्या आदेशाचा | शासन सेवेत रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी 
दिनांक प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण । परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अरजित/परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक चालु ठेवावयाची आहे तो 
कालावधी दिनांक. 
ral २ ३ ॥ कक द्‌ द (eae तनन ८ 
१ श्रीमती बारहाते | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | १०.०८.२०१७ ०९.०८.२०१९ निरंक ०९.०८.२०१९ १०.०८.२०१९ 
सोनाली गोरख ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
२ श्री. हिप्परकर चंद्रहास | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | 08.02.2099 — | ०८.०८.२०१९ ४ १३.०८.२०१९ १४.०८.२०१९ 
लक्ष्मण ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
३ श्रीमती नीता नारायण | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | १६.०८.२०१७ १५.०८.२०१९ २०५ ०८.०३.२०२० ०९.०३.२०२० 
जाधव ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
४ श्रीमती माळी अन्नपूर्णा | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | ९.०८.२०१७ ०८.०८.२०१९ निरंक ०८.०८.२०१९ ०९.०८.२०१९ 
राजाराम ४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक 
०४.०८.२०१७ 
ष्‌. श्रीमती पूनमबाई | शा.शि.व क्रो.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | २७.०२.२०१८ २६.०२.२०२० २२ २०.०३.२०२० २१.०३.२०२० 
बाबासाहेब घुले ४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक 
२२३.०२.२०१८ 
६. श्रीमती पुजारी सुलभा | शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र- | २९.०५.२०१८ । २८.०५.२०२० निरंक २८.०५.२०२० २९.०५.२०२० 
आप्पासाहेब ४४१७/ प्र.क्र.२४०/ प्रशा-२, दिनांक 
०२.०५.२०१८ 
DEEPAK VIJAY i 
SHELAR ae 
(दीपक acne) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


